RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष २ , अंक १०२]] 


मंगळवार , ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५ , शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक २११ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ ऑगस्ट २०१६ 


आदेश 


महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम . 


क्रमांक एमआयएस. ११०८ / सीआर-७ / इएक्ससी-३. - महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम (१ ९ ४ ९ चा २५ ) च्या कलम १३९ च्या पोट -कलम ( १) 
आणि ( २ ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा आणि त्या बाबतीत त्यास सक्षम करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 


शासन याद्वारे मुंबई दारुबंदी ( ग्रामसभा ठराव पारीत केल्यामुळे अथवा नगरपरिषद / महानगरपालिकेच्या वॉर्डातील मतदारांनी निवेदन दिल्यामुळे 
अनुज्ञप्ती बंद करणे ) आदेश, २००८ यामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे ते असे 


१ . या आदेशास मुंबई दारुबंदी (ग्रामसभा ठराव पारीत केल्यामुळे अथवा नगरपरिषद / महानगरपालिकेच्या वॉर्डातील मतदारांनी निवेदन 
दिल्यामुळे अनुज्ञप्ती बंद करणे) ( सुधारणा) आदेश, २०१६ असे संबोधण्यात यावे. 


२ . 


मुंबई दारुबंदी (ग्रामसभा ठराव पारीत केल्यामुळे अथवा नगरपरिषद / महानगरपालिकेच्या वॉर्डातील मतदारांनी निवेदन दिल्यामुळे 
अनुज्ञप्ती बंद करणे ) आदेश, २००८ मधील खंड ९ ऐवजी पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल 


( १ ) 


भाग चार - ब - २११-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च १६, २०१६ / श्रावण २५ , शके १ ९ ३८ 


९ . 


गुप्त मतदानासाठी मतपत्रिकेचा नमुना 


( १ ) गावाचे नाव ( महानगरपालिका/ नगरपरिषद असल्यास, वार्डाचे नाव ) 


( २) सीएल -३/ एफएल-२ / एफएल -३/ एफएलबीआर-२/ नमुना ई अनुज्ञप्ती 

धारकाचे नाव / अनुज्ञप्तीवरील फर्मचे नाव 
( ३ ) मतदानाची तारीख व वेळ 

मद्य विक्री अनुज्ञप्ती चालू ठेवावी 


मद्य विक्री अनुज्ञप्ती बंद करावी 


" 


मतदान अधिकाऱ्याची सही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


पु. हि . वागदे, 
शासनाचे सहसचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च १६, २०१६ / श्रावण २५ , शके १९ ३८ 


HOME DEPARTMENT 
Madam Kama Road , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated 16th August 2016 


Order 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT. 


No. MIS . 1108 /C.R.7 /EXC -3.— In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) and (2 ) 
of section 139 of the Bombay Prohibition Act (XXV of 1949 ) and of all other powers enabling it in 
that behalf, the Government of Maharashtra is hereby amends the Bombay Prohibition (Closure 
of licence on Resolution by Gram Sabha or representation by Voters in the Ward of Municipal 
Council/Corporation ) Order , 2008 as follows, namely 


1. This order may be called the Bombay Prohibition (Closure of licence on Resolution by 
Gram Sabha or representation by Voters in the Ward of Municipal Council/ Corporation ) 
( Amendment) , 2016 . 

2. For clause 9 of the Bombay Prohibition ( Closure of licence on Resolution by Gram 
Sabha or representation by Voters in the Ward of Municipal Council/ Corporation ) Order, 2008 , 
the following clause shall be substituted , namely : 

" 9. Specimen of Ballot Paper 


( 1 ) Name of the Ward in case of Municipal 

Corporation / Council/Gram Panchayat /Village 


( 2 ) Name of the CL - III/ FL - II /FL - III / FLBR - II/ 

Form - E Licensee /Name of Firm 


( 3 ) Date and Time of Voting 


Licence to be continue 


Licence not to be continue 


Signature of the Polling Officer." 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. H.WAGDE , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


